महाराष्ट्र शासन 


क्र. एमएलआय-०९२३/प्र.क्र.१६२/काम-६ 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक :- १६/१०/२०२३. 


विषय :- ना.मे. लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्थेच्या बळकटीकरण योजनेअंतर्गत सन 
२०२३-२४ करिता खर्चाला प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत - SATAY (००) (१२) 
महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्थेचे बळकटीकरण (कार्यक्रम) २२३०५८०१-५३ मोठी 
बांधकामे. 


वाचा :- १. प्रबंधक, ना.मे. लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई यांचे पत्र क्र. 

मश्रविसं/८४३, दि.१४/०९/२०२३. 

२. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मध्य मुंबई विभाग, वरळी, 
मुंबई, यांचे पत्र क्र.काअ/ममुंवि/प्रशा-४६१०, दि. १/०९/२०२३ 

३. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मध्य मुंबई विद्युत विभाग यांचे 
पत्र क्र. काअ/ममुंवि/दादर/१५६१/२०२३ दि. २९/८/२०२३ 

४. मुख्य अभियंता यांचे कार्यालय, सा.बां.प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
मु(मु/का-२/४४१५/२०२३ दि. २५/०९/२०२३ 

५. अधिक्षक अभियंता (विद्युत) यांचे कार्यालय, मुंबई प्रादेशिक विद्युत मंडळ यांचे पत्र 
क्र. अ.अ.(वि)/का-४/(तांत्रिक)/३१९०/२०२३ दि. 3/90/203 

६. वित्त विभाग, शा.नि.क्र.--विअप्रन २०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम (भाग-२) 
दि.२०/०९/२०१९ 


ज्ञापन :- 


संचाळक, नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई यांच्या संदर्भ क्र. १ च्या 
पत्रासंदर्भात कळविण्यात येते की, २२३०५८०१- ५३ मोठी बांधकामे या उप लेखाशिर्षाखाली 
संस्थेच्या मुख्य इमारतीमधील, संस्थेच्या वसतिगृहातील व स्वयंपाकघरातील तसेच प्राध्यापकांच्या 
निवासस्थानातील दुरुस्ती व नुतनीकरण, आणि ए.सी. दुरुस्ती व ए.सी.बदलणे, सभागृहामध्ये व 
प्रशिक्षण कक्षामध्ये साऊंड सिस्टिम व प्रोजेक्टर बसविणे ही कामे करण्यासाठी येणाऱ्या एकूण 
अंदाजित खर्च रु.१,२०,७४,०९४/- (रुपये एक कोटी वीस लाख ARMA हजार चौऱ्याण्णव फक्त) 
एवढया खर्चास प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एमएळआय-०९२३/प्र.क्र.१६२/काम-६ 


सदर ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१५/५/.॥8॥॥/99॥[॥8.90५.॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३१०१६११५६४५६७१० असा आहे. हे 
ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by SWAPNIL YASHWANTRAO KAPADNIS 
SWA Pp N | L DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=INDUSTRIES ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, 

2.5.4.20=33895 18a88af500ef1 7fd52858804c56d5b0db93 


Y A S H W A NT R AO ce68c9638764849614f0c8b3, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=824DB7B32ED13AAC7B6F1F11E717770B5 

2D6784F2BC41DDFOE4E9729CDB96F88, cn=SWAPNIL 
KA PA D N | S YASHWANTRAO KAPADNIS 

Date: 2023.10.16 12:00:25 +05'30' 


(स्वप्निल कापडणीस) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, ना.मे. लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई 

२. प्रबंधक, ना.मे. लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई 

३. महालेखापाल -१, (लेखापरीक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५. निवड नस्ती (कामगार-६). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


